सन २०२३-२४ या वर्षामधील महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP) योजनेकरीता अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः उमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा :- 


१. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एस-११०५७/०६/२०१८-एसव्हीईपी 
(३६४८८७), दिनांक Qo ऑगस्ट, २०१९. 
२. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२३-आरएल 
(एनआरईटीपी__०४), दिनांक ३१ ऑगस्ट, 2023. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/२९०३/२०२३, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) या योजनेकरिता संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये पहिल्या 
हप्त्याचा पहिला टप्पा म्हणून रु.१७,४०,४१,०००/- इतका निधी वितरीत केळेला आहे. सदर निधी 
राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा SSS आहे. सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक 
परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) योजनेकरीता केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१६४) याकरिता रु.८८,३६,२६,०००/- 
इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असून त्यापैकी रु.१६,५४,९४,०००/- इतकी रक्‍कम 
अद्यापर्यंत वितरीत केळी आहे तसेच राज्य हिस्सा (2409 ए१७३) याकरिता रु.५८,९०,८४,०००/- 
इतकी तरतूद इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असून त्यापैकी रु.११,०३,२९,३३३/- 
इतकी रक्कम अद्यापर्यंत वितरीत केळी आहे. आता उपरोक्त केंद्र हिस्सा रु.१७,४०,४१,०००/- व केंद्र 
हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा रु.११,६०,२७,३३३/- असा एकूण रु.२९,००,६८,३३३/- इतका निधी 
वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
सन 2023-28 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प {National Rural Economic 
Transformation Project (NRETP) } केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१६४) याकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या 


तरतूदीतून रु.१७,४०,४१,०००/- (अक्षरी रुपये सतरा कोटी चाळीस GRE एक्केचाळीस हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकःउमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३ 


व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ ए१७३) याकरिता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रु.११,६०,२७,३३३/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी साठ लाख सत्तावीस हजार dima’ तेहतीस फक्त) 
असा एकूण रु.२९,००,६८,३३३/- (अक्षरी रुपये एकोणतीस कोटी अडुसष्ट हजार तीनशे तेहतीस 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (6.D.S) GR महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

३. सदर रक्कम रु.१७,४०,४१,०००/- (अक्षरी रुपये सतरा कोटी चाळीस लाख एक्केचाळीस हजार 
फक्‍त) चा खर्च "मागणी क्र.एळ ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशोष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार 
कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, 
(०१)(१९) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, 
(२५०१ए१६४)" या लेखाशिर्षाखाली व रु.११,६०,२७,३३३/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी साठ लाख 
सत्तावीस हजार तीनशे तेहतीस फक्त) चा खर्च “मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण 
जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१)(२०) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, (२५०१ए१७३)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 

४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकार्‍यांनी नोंद घ्यावी. 

५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केळेली 
रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, 3) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र, ४ या योजनेची प्रगती / 
सद्य:स्थिती दर ४ महिन्यांनी शासनास कळविण्यात यावी. ५) कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार 
नाही याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर शासन स्तरावरुन कारवाई केली 


जाईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःउमेद-२०२३/प्र.क्र.४३/योजना-३ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक्र दिनांक १२ एप्रिल, 2023 अन्वये दिलेल्या 
केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे 
स्तरावर वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ 
क्र.४३१/२०२३/व्यय-१५, दिनांक ११.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in ul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१९१६५४१५९९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by Vivek 


Vi e k Ashok Daingade 
| V DN: cn=Vivek Ashok 
Daingade, o=Rural 


A S h O k Development Department, 
ou, 


email=vivek.daingade@nic.in 


D a | Nn g ठे d e oie obi 0.19 17:02:50 


+05'30' 


(विवेक दाईंगडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

४) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे, 

) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
७ नियोजन विभाग (१४१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) वित्तविभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय मुंबई-३२. 

) कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 
१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


